राज्य पुरस्कृत आय.ई.सी. कार्यक्रम सन २०२१- 
२२ करीता उपक्रमांसाठी अनुदान खर्च करण्यास 


मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०२२/प्र.क्र.२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा : 
१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
उसंआसे/राअशिवसंवि/नियोजन/१११४९-५३/२०२१,दिनांक ०७.१२.२०२१. 


शासन निर्णय: 


राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभागातर्फे राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण अंतर्गत मागणीनुसार 
डेंगी/चिकनगुन्या, हिवताप आजार, असांसर्गिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन बाल आरोग्य कार्यक्रम, 
इ.राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व आरोग्य विषयक योजनांचे प्रसिध्दी, राज्यस्तरावरुन कार्यक्षेत्रात वेळोवेळी 
आयोजित केल्या जाणा-या विविध प्रदर्शनांसाठी आवश्‍यक असणारे विविध आरोग्य संदेशांचे प्रदर्शन संच व 
प्रतिकृती मॉडेल्स तयार करणे इ. विविध योजनांच्या जनजागृतीसाठी सन २०२१-२२ या वर्षात घ्यावयाच्या 
उपक्रमांस आणि त्यासाठी करावयाच्या एकलस्त्रोत खरेदीस या आर्थिक वर्षाच्या रु.१.६५ कोटी (अक्षरी रुपये एक 
कोटी पासष्ट लाख ) इतक्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार खालीलप्रमाणे अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२१/प्र.क्र. २/आरोग्य-३ 


अ) आयईसी ब्युरो, पुणे मार्फत (प्रशिक्षण व आंतर व्यक्‍ती संवाद अंतर्गत )राबवावयाचे उपक्रम 


अ. | उपक्रम तपशील अपेक्षित अवलंबविण्यात 

क्र. खर्च (रु. | येणारी कार्यपध्दती 

लाखात) 

| आय.ई.सी. ब्युरो येथे । आय.ई.सी. ब्युरो येथे नवीन | ४०.०० अंदाजपत्रकानुसार 
आय.ई.सी. / बासीसी / | होडिंग्ज साईन बोर्ड बनविणे, बांधकाम 
एसबीसीसी गॅलरी तयार | मॉडेल व डिजीटल पध्दतीने विभागामार्फत 
करणे व प्रशिक्षण सुविधा | आयईसी गॅलरी तयार करणे. कार्यवाही करण्यात 
अद्ययावत करणे. प्रशिक्षण कक्षाच्या भोजन कक्ष व येईल. 

फर्निचर व्यवस्था अद्ययावत व 
आधुनिकीकरण करणे व परिसर 
आरोग्यदायी करणे. 

२ | रंगीत आरोग्य पत्रिका छपाई | राज्यभरात प्रसिध्द करण्यात येणा- | २६.०० राज्य आरोग्य 
करुन घेणे डिजीटल आरोग्य | या आरोग्य पत्रिका ४ रंगात शिक्षण व संपर्क 
पत्रिका व प्रलंबित वृत्तपत्र व | आधूनिक पध्दतीने छपाई करुन विभाग मार्फत 
जाहीरात देयके अदा करणे. | घेणे डिजीटळ आरोग्य पत्रिका कार्यवाही करण्यात 

ऑनलाईन समाज माध्यमाद्वारे येईल. टेंडर वर 

व्यापकपणे वितरण करणे, प्रलंबित उपलब्ध असलेल्या 

वृत्तपत्र व जाहीरात देयके अदा संस्थेकडून छापून 

करणे. घेण्यात येईल. 
एकुण अ ६६.०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२१/प्र.क्र. २/आरोग्य-३ 


ब) मा .माहिती व जनसंपर्क विभागा मार्फत( मिडीया प्लॅन अंतर्गत) चे राबविण्यात येणारे उपक्रम 


अ. उपक्रम तपशील अपेक्षित | अवलंबविण्यात 
क्र. खर्च (रु. | येणारी कार्यपध्दती 
लाखात) 
| शासनाच्या विविध आरोग्य | राज्यामधील ३४ जिल्ह्यात जिल्हा व | १०.०० । माहिती व 
कार्यक्रमांची जनजागृती | तालुका स्तरावरील जिल्हा आरोग्य जनसंपर्क 
करण्यासाठी जिल्ह्यांना | अधिकारी/ ग्रा.रु./ प्रा.आ.के. येथे महासंचालनालय 
कार्पोरेट Jo अप स्टँडी | वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे संदेश यांच्या मार्फत 
पूरविणे. असलेले कार्पोरेट पुल अप स्टँडी शासनाच्या 
पूरविणे. यादीवरील संस्था 
मार्फत कार्यवाही 
करण्यात येईल 
२ | महत्वाचे टेलीफोन नंबर्सची | राज्यामधील ३४ जिल्ह्यात जिल्हा व | १०.०० 7 
जनजागृती करण्यासाठी | तालुका स्तरावरील जिल्हा आरोग्य 
जिल्ह्यांना फ्लेक्स बोर्ड | अधिकारी/ ग्रा.रु./ प्रा. आ. के. येथे 
मेटल फ्रेमसह पूरविणे. महत्वाचे टेलीफोन नंबर्स असलेले 
फ्लेक्स बोर्ड मेटल फ्रेमसह पूरविणे. 
३ | शासनाच्या विविध आरोग्य | राज्यामधील ३४ जिल्ह्यात जिल्हा व | १९.०० वि 


कार्यक्रमांची जनजागृती 
करण्यासाठी जिल्ह्यांना 
Sun Board/ ACP Board 
वर Vinyl Printing Mounting 


पूरविणे. 


तालुका स्तरावरील जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी/ ग्रा.रु./ प्रा.आ.के. येथे 
वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे Wear 
असलेले Sun Board/ ACP Board 


वर Vinyl ~=Printing =Mounting 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२१/प्र.क्र. २/आरोग्य-३ 


पूरविणे. 


४ | शासनाच्या विविध आरोग्य । राज्यामधील ३४ जिल्ह्यात जिल्हा व | ६०.०० वि 
कार्यक्रमांची जनजागृती | तालुका स्तरावरील जिल्हा आरोग्य 
करण्यासाठी जिल्ह्यांना | अधिकारी/ग्रा.रु./ प्रा.आ.के. येथे 


Digital Wall Painting । वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे संदेश 


करणे. असलेले Digital ~Wall Painting 
करुन घेणे. 
एकूण (ब) ९९.०० 
एकूण (अ--ब) १६५.०० 
2. सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.०३.१२.२०२१ च्या 


माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. सदर खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ११३- सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रसिध्दी, (०१)(०२) आरोग्य विषय प्रसिध्दी केंद्र (२२१० 
१०४४), २६- जाहिरात व प्रसिध्दी " याखाळी सन २०२१-२२ यावर्षी उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

४. सदर निधी खर्च करतांना शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, दि.०१.१२.२०१६ “शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका” यात नमूद केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार करावा. तसेच यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क 


विभाग, पुणे यांनी करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०२१/प्र.क्र. २/आरोग्य-३ 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१११३३३२०४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


Roshan SACI Roshan Dinesh Kadam 
‘i Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 
Dinesh aE eae 
Kad a m Pp at | | Date: 2022.02.15 13:53:31 --05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महाळेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई / पुणे 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


